महाराष्ट्र WI विकास मंडळ, अकोला 
यांच्या संचालक मंडळावर देशी गाई/ 
म्हणींच्या पैदासकारांच्या संघटनेच्या २ 
प्रतिनिधींची नेमणूक करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.४६/पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ एप्रिल, २०१९. 


संदर्भ :- १. कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्रमांक: सीडीएस-१०-२००१/(प्र.क्र.५९)/ पदुम-४,दि.२.०४.२००२. 
२. महाराष्ट्र USA विकास मंडळ, अकोला यांचे पत्र क्र.मपविमं/तांत्रिक/सुधारणा/ 
१६७४-७६/२०१९, अकोला, दि.२५.०३.२०१९ चे पत्र. 


शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भीय दि.२.०४.२००२ च्या शासन निर्णयामधील पृ. क्र. २ वरील २) मंडळाचे संचालक 
मंडळ मधील अ. क्र. १२ येथील 
१२. “देवणी गोवंशीय पैदासकारांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी (तज्ञ)” 


याऐवजी 


१२. “देशी गाई / म्हशींच्या पैदासकारांच्या संघटनेचे २ प्रतिनिधी (तज्ञ)” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥8५9॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेताक 
२०१९०४२२१११७४०२३०१ असा आहे. सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
hte 


DN: c: 
2.5.4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce263 
68b8badbs 1852845f0a, postalCod: 
et=MANTRALAYA,MUMBAI, 
INumber=e 1 feea176a1e6a273c574bb6f1aledbS8bf87 


C H A U D H A RI 424118bccd6ee07340581733b70, ou=AGRICULTURE AND 
ADF, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
KARBHARI CHAUDH: 
Date: 2019.04.22 11:22:24 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७ 

२. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महानंद डेअरी, गोरेगांव, मुंबई. 

४. सर्व प्रादेशिक पश्ुसंवर्धन सहसंचालक. 

५. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपसंचालक. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.४६/पदुम-४ 


६. उपसंचालक, पशुसंवर्धन, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 

७. उपसंचालक पशुसंवर्धन, पश्नुपैदास क्षेत्र, वडसा, जि. गडचिरोली. 

८. अधिक्षक, पश्युपैदास प्रक्षेत्रे, ताथवडे, जि.पुणे / जत, जि.सांगळी/ जुनोनी, जि.सोलापूर/ 
कोपरगांव, जि.अहमदनगर/ हिंगोली, जि.हिंगोली/ पोहरा, जि.अमरावती. 

९. अधिक्षक, वळू संगोपन केंद्र, औरंगाबाद / नागपूर 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), मुंबई / नागपूर 

११.उप सचिव (मुख्य सचिवांचे कार्यालय),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. वित्त व नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. उप सचिव (दुग्ध) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

१५. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती (पदुम-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


